परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत कै.दत्तात्रय देवराव वडते, वाहन चालक 


टक 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९२३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२१/प्र.क्र.२३९/ई-७ दिनांक :- ९ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 

२. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेला क्र.लेखा शाखा/कार्या-२०/लेखा-६/कावी 

१८७/२१, दि.०८.०९.२०२१ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 
३. कै.दत्तात्रय देवराव वडते यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीम.प्रियंका दत्तात्रय ged यांचा परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता 
प्राप्त झालेला दि.०३.०९.२०२० रोजीचा अर्ज. 
आदेश 

उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीम.प्रियंका 
दत्तात्रय वडते यांच्या उपरोक्‍त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ 
क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, कै.दत्तात्रय देवराव वडते, वाहन चालक यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीम.प्रियंका 
दत्तात्रय वडते यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजुर करीत आहेत. 

सदर “ सानुग्रह अनुदान * शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक 
०८.०६.२०२० रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे. सदर आदेशा आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे 
कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 
(००)(०६)- परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) * या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३०९१४४८११५११९ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


माड त; SANJAY 8१1५८५२. 
(संजय बनकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२. जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 

३. उप विभागीय अधिकारी, चिमूर जि.चंद्रपूर 

४. जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर 


५. श्रीम.प्रियंका दत्तात्रय वडते, रा.चिंतलधाबा, ता.पोंभुर्णा जि.चंद्रपूर 
(उप विभागीय अधिकारी, चिमूर जि.चंद्रपूर यांच्यामार्फत ) 
६. निवडनस्ती (ई-७) 


